सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्या 
आस्थापनेवरील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, 
गट-अ या पदावर नियुक्ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन आदेश क्र. सैकवि २०२३/प्र.क्र.४०/कार्या.२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा: १) उप सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे क्रमांक जीडीआर-२४२१/सीआर-२२/ 
२०२१/अटठ्ठावीस, दिनांक २९/०६/२०२२ चे पत्र. 
२)सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेश क्रमांक:-नियुक्‍ती-२०२२/प्र.क्र.६२/कार्या.२८, 
दि.१५/२/२०२३. 
३) उप सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे क्रमांक जीडीआर-२४२१/सीआर-२२/ 
२०२१/ अठ्ठावीस, दिनांक १४/०८/२०२३ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, गट-अ च्या २२ पदांचे मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाकडे सामान्य प्रशासन विभाग,पत्र क्र. सैकवि-२०२१/प्र.क्र.८७/२८,दिनांक २९/०९/२०२१ 
अन्वये पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार आयोगाने जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, गट-अ, या 
पदासाठी जाहिरात क्र.२५९/२०२१ अन्वये विज्ञापित केलेल्या २२ जागांपैकी ११ जागांवर उमेदवारांची 
शिफारस केली. सदर शिफारसप्राप्त ११ उमेदवारांपैकी श्रीमती ज्योती मोतीराम गुळवे (खुला महिला- 
१) या कागदपत्र पडताळणीसाठी हजर राहिल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे त्यांचे वैद्यकीय तपासणी प्रमाणपत्र 
व चारित्र्यपूर्व पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाळे नाही. त्यानुसार त्या रूजू होणार नसल्याचे समजून 
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,गट-अ या पदावर उर्वरीत १० उमेदवारांना नियुक्‍ती संदर्भातील 
विहित नियमांस अनुसरुन संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन आदेशान्वये नियुक्‍ती देण्यात आली आहे . 
आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधिन पत्र क्र. ३ अन्वये श्रीम. गुळवे (खुला महिला- 
१) या उमेदवाराऐवजी सरळसेवा जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, गट-अ यांच्या प्रतिक्षायादीमधून 
अराखीव (महिला) आरक्षित पदावर अराखीव महिला उपलब्ध नसल्याने श्री.आनंदा ANS पाथरकर 
(अराखीव) या उमेदवाराची गुणवत्तेनुसार शिफारस केली आहे. त्यानुसार सदर उमेदवारास महाराष्ट्र 
शासकीय गट “अ” व गट “ब” (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाची महसूल विभाग वाटप-नियम, २०२१ ची अधिसूचना दिनांक 
१४/६/२०२१ नुसार महसूल विभागाचा विकल्प सदर उमेदवाराकडून प्राप्त करुन घेवून जिल्हा सैनिक 
कल्याण अधिकारी या पदावर नियुक्ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेश : 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या श्री.आनंदा IF पाथरकर (अराखीव) या 
उमेदवाराची जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, गट-अ या पदावर सातव्या आयोगानुसार वेतन स्तर 
एस-१८: रु. ४९,१००-१,५५,८०० या वेतनश्रेणी मध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण अटी 
व शर्ती, नियम १९८१ मधील नियम ९ (४३) मध्ये विहित केलेल्या परिविक्षाधीन या संज्ञेच्या व्याख्येनुसार 
सातारा येथे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी या रिक्‍त पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः सैकवि २०२३/प्र.क्र.४०/कार्या.२८ 


२.  श्री.आनंदा हरद पाथरकर हे या पदाचा कार्यभार ज्या दिनांकास स्विकारतील त्या 

दिनांकापासून खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 
१) श्री. पाथरकर यांना नियुक्‍ती दिलेल्या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या 
कालावधीत सदर पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. ते या मुदतीत रुजू झाले नाहीत तर ते 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिलेली जेष्ठता गमावतील व त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता रद्द करण्यात येतील. 
२) श्री. पाथरकर यांना नियुक्तीसाठी विहित केलेल्या ३० दिवसांच्या कालावधीत 
अपवादात्मक परिस्थितीत रुजू होणे शक्य नसेल तर त्यासाठी त्यांनी तात्काळ समर्थनीय 
कारणांसह अर्ज शासनाकडे सादर करावा. याबाबतची तपासणी करुन रुजू होण्यासाठी 
कालावधी वाढवून देणे आवश्‍यक आहे, अशी परिस्थिती असल्याची खात्री पटल्यावर त्यांना 
नेमणूकीच्या पदावर हजर होण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय 
घेण्यात येईल. मात्र अशा प्रकारे कालावधी वाढवून दिल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
गुणवत्ता क्रमानुसार अनुज्ञेय असलेली जेष्ठता सदर उमेदवार गमावेल. 


३) श्री. पाथरकर यांना नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी करावा लागणारा प्रवासखर्च स्वत: 
करणे आवश्‍यक आहे. 
8) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२२ जून 2029 मधील नविन परिविक्षाधीन 


धोरण श्री. पाथरकर यांना लागू राहील. त्यानुसार त्यांचा परिविक्षाधीन काळावधी दोन वर्षाचा 
असेल. परिविक्षाधीन कालावधीतील त्यांचे काम व वर्तणूक समाधानकारक नसेल तर त्यांची 
सदर शासकीय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 
4) श्री. पाथरकर यांची नियुक्‍ती ही लष्करी सेवा अभिलेखाच्या पडताळणीच्या अधिन 
राहून असेल. सदर सेवा अभिलेख पडताळणी संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी 
करावी. सदर पडताळणी अहवाल समाधानकारक/असमाधानकारक आहे किंवा कसे याबाबत 
संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी खात्री करुन तसा अहवाल शासनास शक्‍य 
तितक्‍या लवकर सादर करावा. 
&) नियुक्तीपूर्वी श्री. पाथरकर यांच्या सर्व प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासणी 
संचालक,सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी करावी. आयोगाकडून जिल्हा सैनिक कल्याण 
अधिकारी, गट-अ या पदावर शिफारस केलेले श्री पाथरकर यांची "अराखीव" या प्रवर्गातून 
निवड झाली असल्याने त्यांच्या जाती दावा पडताळणीची आवऱ्यकता नाही. 
७ संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी श्री.पाथरकर यांचे सविस्तर नियुक्तीचे 
आदेशा निर्गमित करण्यापूर्वी उक्त नमूद बाबींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करावी व 
त्याप्रमाणे शासनास अहवाल सादर करावा. 
८)  श्री.पाथरकर यांचा पूर्व चारित्र्य व वर्तणूक पडताळणीबाबतचा अहवाल प्राप्त झाला 
असून तो समाधानकारक आहे. 
९) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, गट-अ या पदावर नेमणूक करण्यात आलेले 
श्री.पाथरकर यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून त्यांचा वैद्यकीय अहवाल प्राप्त 
झाला असून ते शासकीय सेवा करण्यासाठी वैद्यकीयद्ृष्ट्या पात्र आहेत. 
१०) हिंदी व मराठी भाषा परीक्षेसबंधी केलेल्या नियमानुसार श्री.पाथरकर हे अगोदर सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण झाले नसतील किंवा त्यांना सदरहू परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली 
नसेल तर, त्यांना त्या परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 
११) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/ २००१/३९, 
दिनांक १९मार्च,२००३ मधील तरतूदीनुसार संगणक हाताळणी/ वापराबाबतचे ज्ञान 
असल्याबाबतचे शासन मान्य प्रमाणपत्र विहित कालावधीत श्री. पाथरकर यांनी सादर करणे 
आवर्यक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः सैकवि २०२३/प्र.क्र.४०/कार्या.२८ 


१२) श्री. पाथरकर यांचे कामकाज समाधानकारक नाही असे आढळून आल्यास किंवा 
त्यांची वर्तणूक शासकीय सेवकास शोभेशी नाही असे आढळून आल्यास, त्यांची सेवा 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 


१३) श्री. पाथरकर हे सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असलीत तर त्यांनी परिपत्रक सामान्य 
प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८दि.०२.१२.१९९७ मधील 
तरतूदीनुसार शासनाला किमान एक महीन्याची आगाऊ नोटीस देणे आव्यक राहील. 
त्याचप्रमाणे शासनास त्यांची सेवा समाप्त करावयाची असेल त्यावेळी त्यांना अशी एक 
महिन्याची आगाऊ नोटीस दिली जाईल. मात्र गैरशिस्त,सेवानियमांचा भंग इत्यादी 
कारणांसाठी सेवा समाप्त करताना श्री.पाथरकर यांना नोटीस देण्याचे शासनास बंधन 
राहणार नाही. हे नोटीसीचे नियम या नंतर वेळोवेळी होणा-या नियमांतील बदलाच्या अधिन 
राहतील. 


१४ शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ मधील 
तरतूदीनुसार दि.०१ नोव्हेंबर,२००५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांची 
शासकीय सेवेत नियुक्ती होते त्यांना नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू 
ठरेल. सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्तीवेतन योजना म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन ) नियम १९८२ व महराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंडाराशरीकरण) नियम 
१९८४ आणि सध्या अस्तित्वात असलेली सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना 
श्री.पाथरकर यांना लागू ठरणार नाही. 


१5) जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, गट-अ या संवर्गात शिफारस करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांपैकी जे उमेदवार शासन सेवेत आहेत अशा उमेदवारांचे गोपनीय अभिलेख नियुक्‍ती 
पूर्वी तपासण्याबाबत आयोगाने दिलेल्या सुचनेच्या अनुषंगाने श्री.पाथरकर हे शासन सेवेत 
कार्यरत असतील तर त्यांनी त्यांचे गोपनिय अहवाल १ महिन्याच्या आत संचालक, सैनिक 
कल्याण विभाग, पुणे यांच्याकडे सादर करावे.सदर गोपनिय अहवालाच्या तपासणीच्या अधिन 
राहून नियुक्तीचे नियम श्री.पाथरकर यांना लागू राहतील. 


१६ जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, गट-अ संवर्गासाठी निश्चित केलेल्या सेवा adi 
श्री.पाथरकर यांना लागू राहतील. 


१७ वर नमूद केलेल्या विनिर्दिष्ट अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या गट-अ 
अधिकाऱ्यांना लागू असलेले सर्व नागरी सेवाविषयक नियम श्री.पाथरकर यांना लागू राहतील. 


३. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी, श्री पाथरकर यांनी कार्यभार स्विकारल्याच्या 
दिनांकासह आवश्यक तपशील तात्काळ शासनास कळवावा. 


४. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी श्री.पाथरकर यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 


संपल्यानंतर तो समाधानकारक आहे किंवा कसे याबाबतचा स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनास सादर 
करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन seal क्रमांकः सैकवि २०२३/प्र.क्र.४०/कार्या.२८ 


कि सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०११६५४१६४४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SUGANDHA DEEPAK PAWAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
S U G A N D H A ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=d4ecddac21f58159928daa9563eab597448bd1556ca3 

f9caa9101e05e9a13341, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DEEPAK PAWAR अळ्या शहा cr SUGANDHADEEPAK 
(सुगंधा दि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे. यांना आवऱ्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
(लोकसेवा आयोगाच्या पत्रात तसेच या शासन आदेशातील नमूद केलेल्या सर्व अटींची 
पूर्तता त्वरेने विहित कालावधीत केली जाईल याची दक्षता घ्यावी व तसे शासनास 
अहवालाव्दारे अवगत करावे.) 
महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ४०० ००१ (पत्राने) 
श्री.आनंदा शरद पाथरकर, द्वारा:- मदन महाजन, भाजी बाजार, अमरावती ,जि.अमरावती, 
पिन-४४४६०१. 
७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
८) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९) कक्ष अधिकारी (का.१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
qo) संबंधितांची वैयक्तिक नस्ती. 
११) निवडनस्ती. 


3 
8 


षु 
& 


आ दक NaC 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


